सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ११ ] 


सोमवार , दिनांक ११ एप्रिल २०१६ : चैत्र २२ , शके १९३८ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
पहा :- १) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे 
पत्र क्र . रानिआ/ २०१५/जिपपसनि /पक्र - ४३/ का .०७ दिनांक 
१४/ १२/ २०१५ 

२ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हा परिषद पोट निवडणूक 
०३ उमापूर ता . गेवराई जि .बीड यांचे निकाल पत्र क्र . २०१५ / 
जिपपोनि /प्र. प./ कावि दिनांक ०९ /०२/ २०१६ 


आणि जिल्हा परिषद निवडणूक नियम १९६२ चे नियम ६६ 
( ३) च्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारानुसार मी , नवलकिशोर राम 
जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , संबधीत 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दाखल केलेल्या विवरण 
पत्रानुसार बीड जिल्हा परिषदच्या गट क्र .०३ उमापुर ता . गेवराई 
जि .बीड मधील उमेदवार यांना मा .उच्च न्यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार खालील उमेदवार त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या गटातून सदस्य म्हणून निवडून आल्या 
आहेत 


अधिसुचना : 
क्र .२०१६/जिपपस/ पोटनिवडणूक कावि / :- महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम ९( २ ) 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


गट क्र . व गटाचे नांव 


उमेदवाराचा पत्ता 


१ 


। 


श्रीमती देशमुख शोभाबाई रावसाहेब 


३ उमापुर जिल्हा परिषद गट | मु. पो . उमापुर ता .गेवराई 
ता . जि .बीड 

जि .बीड 


( नवलकिशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी , बीड 


जीता तो माया,सुक बनाकर रवाना किया गया था, रिया जाना 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


